शासकीय गोदाम दुरूस्ती कामांसाठी निधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत. 
(सन २०२१-२२) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२१/प्र.क्र.१५९/नापु-१६ ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०१ ऑक्टोबर, २०२१. 


१) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१७/नापु-१६ ब,दि.१६.०३.२०१८. 

२) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५॥२/प्र.क्र.१४७७/नापु-१६ ब,दि.१९.०४.२०१८. 
३) झासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५/॥२/प्र.क्र.१४७६/नापु-१६ ब,दि.१९.०४.२०१८. 
४) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१५/नापु-१६ ब,दि.१५.०६.२०१८. 

५) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.४०/नापु-१६ ब,दि.१५.०६.२०१८. 

६) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१६/नापु-१६ ब,दि.१५.०६.२०१८. 

७) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१४/नापु-१६ ब,दि.२६.०६.२०१८. 

८) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११६/प्र.क्र.१२७९/नापु-१६ ब,दि.०९.०७.२०१८. 

९) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११६/प्र.क्र.१३२३/नापु-१६ ब,दि.११.०७.२०१८. 

90) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३७५/नापु-१६ ब,दि.११.०७.२०१८. 

११) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७//॥२/प्र.क्र.१४७४/नापु-१६ ब,दि.३०.०७.२०१८. 
१२)शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३७५/नापु-१६ ब,दि.२१.०८.२०१८. 

१३) शासन पत्र क्र.गोदादु-१११६/प्र.क्र.१३२३/नापु-१६ब, दि.२२.११.२०१८. 

१४) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.१३५ भाग-१/नापु-१६ ब,दि.२८.०५.२०१९. 
१५) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.९४/नापु-१६ ब,दि.०३.११.२०२०. 
१६)शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.५१/नापु-१६ ब,दि.१०.०६.२०२१. 

१७) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- ११२०/प्र.क्र.५५/नापु-१६ ब,दि.२०.०७.२०२१. 
१८)शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब,दि.३०.०६.२०१८. 

१९) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब,दि.१४.०८.२०१८. 
२०)शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.9८/नापु-१६ ब,दि.०४.०९.२०१८. 
२१)शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब,दि.१०.०५.२०१९. 
२२)शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब,दि.२४.०७.२०१९. 

२३) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- ११२०/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब,दि.३१.०३.२०२१. 


थस्तावना :- 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना जीवनावइयक वस्तूचे 


वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 


शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. सदर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या गोदाम दुरूस्ती कामांना 
निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२१/प्र.क्र.१५९/नापु-१६ ब 


शासन नणंय:- निर्णय:- 


प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील संदर्भीय शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून 


खालील गोदाम दुरुस्ती कामांना पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | जिल्हा | तालुका म णं स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यते नुसार । आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च वितरित 
(र) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(र्‌) 
१) भिवंडी गोदामांच्या छतांची दुरुस्ती करणे, 
a भिवंडी गोदाम नवीन लाद्या अंतर्गत तता. आ 
क्र.१, २ व | रस्ता व गटार इत्यादी कामे. 
३ (अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
२) गोदामाचे जुने पत्रे काढून नविन 
पत्रे बसविणे, खिंडक्यांची दुरुस्ती 
ठाणे = | कल्याण | आधारवाडी | करणे व रोलिंग Breed दुरुस्तीचे | ४५,२१,०४७ ४,५२,१०५ 
काम करणे, लाद्या बसविणे 
इत्यादी. (अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
३) रायगड प्रि वरसगाव- | वीट बांधकाम करणे, गिलावा 
कोलाड । करणे, रोलींग sex बसविणे, | १६,९९,९४१ ४,३१,५८१ 
जी. आय. शीट बसविणे इ. 
४ । रायगड | माणगाव । गोरेगाव | अस्तित्वातील सीजीआय शिट 
शासकीय | काही ठिकाणी खराब झालेले 
गोदाम  । असल्यामुळे ४० टक्‍के शिट | ay oy Yeo कती 
क्र.१ बदलणे, गिलावा करणे, रंगकाम 
करणे, रोलींग शटर बसविणे इ. 
4) रायगड माणगाव । गोरेगाव अस्तित्वातील ए.सी.शिट पूर्ण 
ara | oN झालेले असून ज्याऐवजी 
[शिर सिजीआय शिट टाकण्याचे 
गोदाम प्रस्तावित करण्यांत आलेले आहे, | ११,९१,८८८ २,३९,३९१ 
क्र.२ रंगकाम करणे, रोलींग शटर 
बसविणे इ. 
६) रायगड | सुधागड | पाली फरशीचे नुतनीकरण करणे, 
शासकीय | दरवाजे व खिडक्यांची दुरुस्ती 
गोदाम करणे, गिलावा दुरुस्ती करणे, es 0044.) 
क्र.२ इमारतीस आतुन व बाहेरुन 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२१/प्र.क्र.१५९/नापु-१६ ब 


अ. क्र. 


जिल्हा 


तालुका 


गोदामाचे 
नाव 


कामाचे स्वरूप 


प्रशासकीय 
मान्यते नुसार 
अंदाजित खर्च 
(र्‌) 


सदर 
आदेशान्वये 
वितरित 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
(र) 


रंगकाम करणे, छताचे नुतनीकरण 
ड्‌. 


रायगड 


मुरुड 


मुरुड 


छताची दुरुस्ती करणे, दरवाज्या 
खिडक्या बसविणे, आतून बाहेरुन 
रंगकाम करणे, दरवाज्या 
खिडक्याचे रंगकाम करणे, आतून 
बाहेरुन प्लॅस्टर करणे, पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे, शटर बदलणे इ. 


२४,७९,४९४ 


४,९८,००६ 


रायगड 


नेरळ 


जुने पत्र्याचे छप्पर काढून नवीन 
बसविणे, दरवाजे व खिडक्यांना 
दुरुस्ती करणे, खराब झालेल्या 
लादीच्या ठिकाणी नवीन लादी 
बसवणे, भिंतीना गिलावा करणे, 
इमारतीस अंतर्बाहय रंगकाम 
करणे व dot लावणे, 
चौकीदाराची जुनी खोली पाडून 
नवीन खाली बांधणे, गोदामास व 
वाचमन रुमला जोता संरक्षण 
फरशी बसविणे, गोदामासमोरील 
जागेवर दगडी फरस बसविणे इ. 


४२,२२,८९१ 


४,४८,७४८ 


रायगड 


माणगाव 


माणगाव 
शासकीय 


अस्तित्वातील सीजीआय शीट 
काही ठिकाणी खराब झालेली 


गोदाम क्र. 


q 


असल्याने ४० टक्के शीट बदलणे, 
रंगकाम करणे प्लास्टरींग, इ. 


२४,६५,२३२ 


8584,982 


१०) 


रायगड 


माणगाव 


माणगाव 
शासकीय 


अस्तित्वातील सीजीआय शीट 
काही ठिकाणी खराब झालेली 


गोदाम क्र. 


२ 


असल्याने Yo टक्के शीट बदलणे, 
रंगकाम करणे प्लास्टरींग, इ. 


३०,७२,१२८ 


५,००,००० 


११) 


पालघर 


जव्हार 


जव्हार 
शासकीय 


जुने लोखंडी पत्रे काढून प्री कोटेड 
शिटस बसविणे, मोडकळीस 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२१/प्र.क्र.१५९/नापु-१६ ब 


अ.क्र. । जिल्हा | तालुका | गोदामाचे कामाचे स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यते नुसार | आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च वितरित 
(र) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(र्‌) 
धान्य आलेले दरवाजे खिडक्या बदलणे, 
गोदाम रोलींग sex व कोल्याप्सीबल गेट 
। ७६,७९,००९ ५,००,००० 
क्र.१ बसविणे. जुने प्लास्टर व रंगकाम शि 
करणे, सुरक्षा रक्षक कक्षाचे 
बांधकाम, अस्तित्वातील संरक्षक 
भिंत व गेटची दुरुस्ती करणे, 
काँक्रिट रस्त्याचे बांधकाम करणे व 
इतर आवर्यक बाबी इ. 
१२) । पालघर | जव्हार जव्हार लोखंडी पत्रे काढून प्री-कोटेड 
शासकीय शीटस बसविणे,दरवाजा खिडक्या 
=e बदलणे, रोलीग शटर 
गोदाम | बसविणे,प्लास्टर करणे, रंगकाम तका का 
शी करणे, संरक्षक भिंत व गेटची 
दुरुस्ती करणे इ. 
१३) | पालघर ।मोखाडा | मोखाडा । शासकीय गोदाम क्र.१ साठी वेदर 
होड तयार करणे, प्लॉटफॉर्म 
तयार करणे, पायाचे मजबूतीकरण | १९,०९,९७२ ५,००,००० 
करणे, प्लॉस्टरींग व रंगरंगोटी 
करणे इ. 
qx) | पालघर 7 मोखाडा । शा.गो.क्र.२ साठी रोलींग ठाटर 
बसवणे, वेदर होड तयार करणे, 
कॉक्रीट रस्ता बनवणे, प्लौस्टरींग | १६,३०,१९६ ५,००,००० 
करणे, रंगरंगोटी करणे व पत्रे 
बसवणे इ. 
१५) | पालघर । मोखाडा । मोखाडा । झा.गो.क्र.३ साठी वेदर होड तयार 
करणे, कॉक्रीट रस्ता तयार करणे, | ४,८५,०९५ १,८८,८६७ 
प्लास्टरींग व रंगरंगोटी इ. 
१६ | पालघर । विक्रमगड | विक्रमगड | शासकीय गोदामाची छत दुरुस्ती 
करणे इ. ८,५७,७८२ ३,३३,९६८ 
१७ | पालघर । विक्रमगड | विक्रमगड | शासकीय गोदामास सुरक्षा भिंत 
१९,९१,४८८ ५,००,००० 


बांधणे (भाग-१) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२१/प्र.क्र.१५९/नापु-१६ ब 


अ.क्र. । जिल्हा | तालुका | गोदामाचे कामाचे स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यते नुसार | आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च वितरित 
(र) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(र्‌) 
१८) | पालघर | विक्रमगड | विक्रमगड | शासकोय गोदामास सुरक्षा भिंत 
. & & 
बांधणे (माग-१) Meee का 
१९) | पालघर | जव्हार जव्हार शासकीय गोदाम क्र.१, २ व 3 ची 
८,९८,४८३ ४९,८१५ 
किरकोळ दुरुस्ती इ. व हिती 
२०) धान्य गोदामाची चाळू दुरुस्ती 
सिंधुदुर्ग | कणकवली | फोंडा करणे (जी. आय.छत्र घालणे) । १६,१९,८३० 4,00,000 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
सेलू 
येथील | | 
विश्रामगृहा Plinth Protection & Internal 
२१) परभणी सेलू — ee & Drain} ३९,८२,३०६ 4,00,000 
गोदाम 3 
क्र.१ 
वक नवीन पत्रे बसविणे, गोदामाच्या 
भणी वा ee eee 
शासकीय बाहेरील परीसरात सिमेंट 
ग डा शासकीय Soy oe ee 
22) भणी भणी काँक्रीटीकरण करणे , फरशी | ३२,४८,०८५ ५,००,००० 
गोदाम Se पगाती क्यो 
हि , रंगरंगोटी करणे 
4 aie 
a 
एम-२० मध्ये कॉलम व बीम करणे, 
anise व बाहेरील बाजूस 
हिंगोली प्लास्टर करणे, आतील व 
२३) | हिंगोली | औंढा ना. । मौ.तळणी वाहेरील वजूरा रंगरंगोटी करणे 
बाहेरील बाजूस रंगरंगोटी : 
नवीन प्रोफलेक्स शिट बसविणे इ. 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे. ४७,०८,८०० ४,७०,८८० 
लोखंडी खिडक्या बसवून 
स्लायडींग विंन्डो बसविणे, आतून 
बाहेरून गिलावा करणे, कलर 
२४) बीड | बीड मौ.नेकनूर | करणे, शटर्स बसविणे, छतावरील | ५७,६७,०२१ ५,७६,७०२ 
पत्रे बदलणे, पायऱ्या करणे, सीसी 
रस्ता करणे ड्‌. 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे.. 
ळोखंडी खिडक्या बसवून 
स्लायडींग fest बसविणे, आतून 
२५) बीड । बीड मौ.चौसाळा TT) ४४,३७,६९३ ४,४३,७६९ 


बाहेरून गिळावा करणे, कलर 
करणे, aed बसविणे, छतावरील 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२१/प्र.क्र.१५९/नापु-१६ ब 


अ.क्र. । जिल्हा | तालुका | गोदामाचे कामाचे स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यते नुसार | आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च वितरित 
(र) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(र्‌) 
पत्रे बदलणे, पायऱ्या करणे, सीसी 
रस्ता करणे ड्‌. 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे.. 
शेगाव बु. 
२६) चंद्रपूर | वरोरा प भिंत बांधणे इत्यादी. १०,१४,१४६ ३,२९,५९७ 
गोदाम 
की ८,५९,३५,९८६ | १,२६,६१,८०६ 


(अक्षरी रुपये:- एक कोटी सव्वीस लक्ष एकसष्ट हजार Asal सहा फक्त) 


२. वरीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिलेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे तातडीने पूर्ण 


करण्यात यावीत. 


३. सदरील झासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


४. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण अहवाल तयार करावा व 


तो अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


५. दुरूस्तीस विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही 


याबाबतची दक्षता घ्यावी. सदरहू निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता/ठेवता येणार नाही, याची 


नोंद घ्यावी. 


६. सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर गोदाम दुरूस्तीचा खर्च "मागणी क्रमांक एम-२, 


मुख्य लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३) 


(02) मुफसल, (योजनेतर) (दत्तमत) (२४०८ ०१०८) २७ लहान बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२१/प्र.क्र.१५९/नापु-१६ ब 


७. त्याचप्रमाणे काही कारणास्तव संबधित गोदाम दुरूस्तीचे कामावर उपलब्ध करून दिलेला 


निधी खर्ची पडण्याची ठाक्यता नसल्यास त्याबाबतच्या कारणमीमांसेसह शासनास अहवाल सादर 


करावा. सदरहू आदेशान्वये वितरित केलेला निधी दि.३१ ऑक्टोबर, २०२१ पूर्वी खर्च न झाल्यास 


सदर निधी काढून घेण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयामार्फत करण्यात 
यावी. 


८. संबंधित गोदाम दुरुस्तीकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या खर्चापेक्षा अधिक 


निधी वितरीत होणार नाही याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 


याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून 


प्रत्यक्षात गोदाम दुरूस्तीचे काम सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण 


करण्यात यावे. म्हणजेच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम दुरूस्तीचे 


काम पूर्ण करण्यात यावे. 


१०. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक 


qo नुसार तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 


प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२११००११ ५६०४४००९०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sudhir Deodatta : 
Tungar 
(सुधीर तुंगार ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 
१. उप आयुक्त (पुरवठा), कोकण, औरंगाबाद व नागपूर 


२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२१/प्र.क्र.१५९/नापु-१६ ब 


७. 
८. 
शि 


. जिल्हाधिकारी, ठाणे, रायगड, पालघर, सिंधुदूर्ग, परभणी, हिंगोली, बीड व चंद्रपूर. 


. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे, रायगड, पालघर, सिंधुदूर्ग, परभणी, हिंगोली, बीड व 


चंद्रपूर. 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, रायगड, पालघर, सिंधुदूर्ग, 


परभणी, हिंगोली, बीड व चंद्रपूर. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रायगड, पालघर, सिंधुदूर्ग, परभणी, हिंगोली, बीड व 


चंद्रपूर. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय eerie व उपसचिव मार्फत) 


१०.वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.सहाय्यक संचालक (संगणक), लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 


१३.निवड नस्ती/नापु-/१६ब. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


